सन २०१९ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्रमांक जपूती २२१८/प्र.क्र.१९५/२९, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०१८ 
परिपत्रक:- 


सन २०१९ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार 
मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात यावेत. 


2. परिशिष्टात दर्शविलेले कार्यक्रम सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी, रविवारी अथवा महिन्यातील दुस-या व चौथ्या 
शनिवारी येत असतील आणि यासंदर्भात केंद्र शासनाने कार्यक्रमात बदल सूचविल्यास त्याप्रमाणे साजरे करण्यात यावेत, अन्यथा 
ते कार्यक्रम त्याच दिवशी साजरे करण्यात यावेत. 


oP विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवऱ्यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य ती 
कार्यवाही करावी. 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२६१७००३९४१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ह Digitally signed by Mahesh Kisan Wavhal 
Mahesh Kisan | oversee. णा ती ५9 
Maharashtra, OU = General Administration 


W av h a | Department 


Date: 2018.12.26 17:12:51 +05'30' 
(म. कि. वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 

. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी, 
११. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
१२. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 
१३. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली, 
१४. निवड नस्ती ( कार्यासन-२९). 


oc “७ A -0 


शासन परिपत्रक,सामान्य प्रशासन विभाग क्र. जपूति २२१८/प्र.क्र.१९५/२९, दि.२६/१२/२०१८ चे परिशिष्ट 
सन २०१९ मध्ये मंत्रालय, शासकीय/निमशासकीय कार्यालयात साजरे करावयाच्या जयंती/राष्ट्रीय दिन कार्यक्रमांची यादी 


इंग्रजी महिना व दिवस भारतीय महिना व दिवस । कार्यक्रमाचे स्वरुप 


[ice [ae one een eee > 
rae 
= 
ee 
= 
= 

RGA, २०१२ = 
(तिथीनुसार) 

र बाबा महाराज जयंती 

र यिजुवतराव जयंती 

| ठ 


संत रविदास महाराज जयंती १९ फेब्रुवारी, २०१९ | मंगळवार ३० माघ, शके १९४० 
तिथीनुसार 


संत गाडगे बाबा महाराज जयंती २३ फेब्रुवारी, २०१९ शनिवार ४ फाल्गुन, हाके १९४०0 --“-- | 
शावंतराव चव्हाण जयंती १२ मार्च, २०१९ | मंगळवार २१ फाल्गुन,शहके sof 


२३ मार्च, २०१९ शनिवार २ चेत्र, शके १९४१| शहीद भगतसिग, राजगुरु 
व सुखदेव यांच्या प्रतिमेस 
पुष्पहार अर्पण करणे 
करणे 


फजल रवर ka ला 
ape तुकञजी महराज जवत | ३०रप्रत, TR = 
श्वर जयंती (तिथीनुसार) त 


वि हि. 
ap 
al 
ap 
zl 


१ 
१ 
१ 


महात्मा बसवेश्वर जयंती (ति ७मे, २०१९ | मंगळवार १७ वैशाख, शके १९४१ कि च्या 


मगळवार ठ 
दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस २१ मे, २०१९ मंगळवार ३१ वैशाख, शके १९४१| दहशतवाद व हिसाचार 
विरोधी दिवसाची ठापथ घेणे 
करणे 


१ दि > 

१६ ।स्वातंत्र्यवीर , 
आहिल्यादेवी होळकर जयंती ३१ मे, २०१९ शुक्रवार १० ज्येष्ठ, हाके १९४१ 

१ ; 


२ 
3 
8 
4 
द 
७ 
८ 


महाराणा प्रतापसिह जयंती ६ जून, २०१९ गुरुवार १६ ज्येष्ठ, हाके १९४१ 
(तिथीनुसार) 


राजषि शाहू महाराज जयंती २६ जुन,२०१९ बुधवार ०५आषाढ,डाके१९४१| --“-- | 
वसंतराव नाईक जयंती १ जुले, २०१९ सोमवार GoM AH IVI | | -'-- | 


लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक २३ जुले, २०१९ | मंगळवार ०१ STAUB १९४१ 
जयंती 


साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती १ ऑगस्ट, २०१९ गुरुवार १० श्रावण, हाके १९४१ = | 
क्रातिरिह नाना पाटील जयंती ३ ऑगस्ट, २०१९ शनिवार १२ श्रावण, शके १९४१ ee 


२४ | सद्भावना दिवस २० ऑगस्ट, २०१९ | मंगळवार २९ श्रावण, शके १९४१ | सद्भावना दिवसाची शपथ 
घेणे 
राजे उमाजी नाईक जयंती ७ सप्टेंबर, २०१९ शनिवार १६ भाद्रपद, शके १९४१ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
करणे 


२६ | पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय जयंती- २५ सप्टेंबर, २०१९ बुधवार ०३ आश्विन, हाके १९४१ 
अंत्योदय दिवस 


ae 
ae 
= 
SEAS. अळुल कलानजयती ae 


अ.क्र जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व दिवस| ax | भारतीय महिना व दिवस । कार्यक्रमाचे स्वरुप 
ee ८.) 
संकल्प दिवस 
वल्लभभाई पटेल जयंती व राष्ट्रीय ३१ ऑक्टोबर,२०१९ ९ कातिक,शके १९४१ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 


एकता दिवस करणे व राष्ट्रीय एकता 
दिवसाची शापथ घेणे 


३३ «| पंडीत नेहरु जयंती १४ नोव्हेंबर, २०१९ गुरुवार 23 कातिक,शके १९४१ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
करणे 
५ 


बिरसा मुंडा जयंती १५ नोव्हेंबर, २०१९ २४ कातिक, शके १९४१ 0-7 बाल , | 


३५ | इंदिरा गांधी जयंती व राष्ट्रीय १९ नोव्हेंबर, २०१९ | मंगळवार २८ Hlth, ah १९४१ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
एकात्मता दिन करणे व राष्ट्रीय एकात्मता 
दिनाची शपथ घेणे 


ए 
३६ | संविधान दिवस* २६ नोव्हेंबर, २०१९ | मंगळवार | ०५ अग्रहायण, शके, १९४१ | भारतीय संविधानाच्या 
उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन 
करणे 
संत जगनाडे महाराज जयंती ८ डिसेंबर,२०१९ रविवार | ११ अग्रहायण, शके, १९४१ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
करणे 


* शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. जपुती २२०८/१३३८/प्र.क्र.१०९/०८/२९,दि.२४.११.२००८ मधील सूचनांनुसार विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांनी कार्यवाही करावी. 


